प्रशासकीय मान्यता 

शिरुर कासार, जिल्हा बीड येथे नवीन 
न्यायालयीन इमारतीच्या (टप्पा-२) (इतर 
अनुषंगिक कामे) चे बांधकाम करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीसीबी-११२०/प्र.क्र.६१/का-१३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २३ डिसेंबर, २०२१ 


पहा :- मा.प्रबंधक (निरिक्षणे-२), मा.उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई यांचे 


क्र.बी(डब्ल्य६०४२/२०११/(१८)/७८९, दिनांक २ सप्टेंबर, २०२० चे पत्र. 


प्रस्तावना:- 


शिरुर कासार, जिल्हा बीड येथे नवीन न्यायालयीन इमारतीचे बांधकाम करणे (टप्पा-२) 


(इतर अनुषंगिक कामे) या कामाच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत मा.उच्च न्यायालय, 


मुंबई यांचेकडून संदर्भाधीन पत्रान्वये शासनास विनंती करण्यात आली आहे. त्यानुसार सदरहू 


प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


शिरुर कासार, जिल्हा बीड येथे नवीन नवीन न्यायालयीन इमारतीचे बांधकाम करणे 


(टप्पा-२) (इतर अनुषंगिक कामे) या कामाकरिता रु.१३,८८,१४,३४२.००(रुपये तेरा कोटी 


अठठयाऐंशी लाख चौदा हजार तिनशे बेचाळीस फक्त) इतक्या अंदाजित खर्चाच्या कामास (खाली 


नमूद केलेल्या विगतवारीनुसार) या शासन निर्णयाद्वारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. क्र. तपशील प्रशासकिय मान्यता रूपयात 

| 4. | . | SAR बांधकाम खर्च १,३५,५३,६८८.०० 
२. | फर्निचर ९५,५२,४००.०० 
2. विद्युतीकरण २५,००,०००.०० 
४. | अग्नीशमन यंत्रणा २०,००,०००.०० 
५. | संरक्षक भिंत १,२४,६०,३०८.०० 
६. । अंतर्गतरस्ते १,१५,५७,१९५.०० 
७. | मैदान सुशोभिकरण १,६६,८०,२३८.०० 

वाहनतळ १७,०२,९२९.०० 

आवारभित २,७८,३६,९७६.०० 
| 90. | . सीडीवर्क ७,२९,५७२.०० 
aa. | १. | रेन वॉटर हार्वेस्टिंग ८,११,४०८.०० 
१२. | बोअरवेल, पंप हाऊस आणि स्टोरेज ७,१०,०५८.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-११२०/प्र.क्र.६१/का-१३ 


१३. | फ्लग पोस्ट ८,५७,१८०.०० 


१४. | बागबगीचा ९,९५,०१९.०० 
१५. | सिवरेज लाईन १०, ६४, ६९९.०० 
१६. | पोहोच रस्ता १,०३,०६,१६०.०० 
१७. | आकस्मिकता ४% ४५,३२,७१३.०० 
१८. | वस्तू व सेवा कर १२% १,३५,९८,१४०.०० 
१९. | भाववाढ ६% ६७,९९,०७०.०० 
२०. | विमा 0.4 % ५,६६,५८९.०० 

एकूण किंमत १३,८८,१४,३४२.०० 


२. ही प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


अ) काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत AHR वास्तु 
विशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 


ब) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतुदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक 
करुनच काम हाती घ्यावे. 


क) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय, क्र.इएनव्ही-२०१३/ 
प्र.क्र.१७७/ तां.१, दिनांक १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या 
मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


ड) काम सुरु करण्यापूर्वी सर्व संबंधित स्थानिक संस्था/प्राधिकरणे यांची मान्यता घेण्यात 
यावी. 
इ) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय, क्र.बीडीजी२०१७/प्र.क्र.६०/इमारती-२, 
दिनांक ७ जुले, २०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 
फ) फर्निचरच्या बाबी तसेच मांडणीबाबत उपभोक्ता विभागाच्या वतीने प्रमुख 
जिल्हा व सत्र न्यायाधिठा यांची मान्यता घेतल्यानंतरच निविदा कार्यवाही करावी. 
३. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च उपरोक्त कामासाठी “मागणी क्र.एच-८, ४०५९ सार्वजनिक 
बांधकामावरील भांडवली खर्च-०१, कार्यालयीन इमारती-०५१, बांधकाम, (०३) न्यायदान (केंद्र 
पुरस्कृत योजना-राज्य हिस्सा), (03) (०१) मोठी बांधकामे (कार्यक्रम), ५३ मोठी बांधकामे 
(४०५९०६७२) व (२१) न्यायदान (केंद्र पुरस्कृत योजना-केंद्र हिस्सा), (२१) (०१) मोठी बांधकामे 
(कार्यक्रम), ५३ मोठी बांधकामे (४०५९१२२२)” या लेखा शिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. मात्र, 


अर्थसंकल्पात तरतूद केल्याशिवाय कामास सुरुवात करण्यात येऊ नये. 


8, हे आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परिपत्रक, क्र.संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२, 


दिनांक २५ सप्टेंबर, २०१९ अन्वये मा. मुख्य अभियंता, औरंगाबाद यांनी दिलेल्या तांत्रिक 
पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-११२०/प्र.क्र.६१/का-१३ 


मान्यतेनुसार तसेच, नियोजन विभाग, परिपत्रक, क्र.ससमा-२०१०/प्र.क्र.४८/भाग-१/का-१४६१, 


दिनांक ११ जून, २०१८ मध्ये नमूद केल्यानुसार विभागास असलेल्या अधिकारानुसार व वित्त विभाग, 


शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.3०/१३/विनियम, भाग-२ दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ सोबतच्या 


परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, उप विभाग-पाच, अनुक्रमांक 


१, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. १३४ अनुसार प्रशासकीय 


विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये संबंधित सक्षम प्राधिकाऱयांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात 


येत आहेत. 


षु . 


सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२११२२३११३१५०४९१२ असा आहे. हा 


शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 
१ 


AD 


oC 0८ w 


G ८-४ 


(३ 


) 
) 
) 
) 
4) 
) 
) 
) 
) 


ve 


१०) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


NITIN V JIWANE 


(नितिन वि. जिवने) 
विधि Geri नि सह सचिव, 
महाराष्ट्र शासन. 


मा.सभापती, विधान परिषद, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, मुंबई. 

मा.अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, मुंबई. 

मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 

मा.प्रबंधक, बी(डब्ल्यशाखा, उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई, 

मा.प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, बीड 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-एक/दोन, मुंबई व नागपूर, 
अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, उस्मानाबाद. 

कार्यकारी अभियंता (सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र.२, बीड. (मूळ अंदाजपत्रक व 
आराखडे यांच्या सह) 


११) जिल्हा कोषागार अधिकारी, बीड 


१२ 
१३ 
१४) नियोजन विभाग-१४४३, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
वित्त विभाग/व्यय-५,मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-११२०/प्र.क्र.६१/का-१३ 


१५) अपर आयुक्‍त व सदस्य सचिव, उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळ, १८ वा 
मजला, नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई-४०० ०३२. 

१६) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

१७) कक्ष अधिकारी,का. ११ व १२,विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

१८) Paste dae. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


